श्रीमती क.गो.मित्तल पुनर्वसू आयुर्वेद महाविद्यालय, 
चर्नीरोड, सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या लेखा 
परिक्षित अहवालावर आधारित आवर्ती अनुदानाचा 
अंतिम हप्ता मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. आयुष-२०१८/प्र.क्र.१९१/१८/आयु-२, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, ९ वा माळा, 
नविन मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: २२ फेब्रुवारी, २०१९. 
वाचा : 
१) झासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.आयुष-२०१८/प्र.क्र.१९१/१८/आयु-२, 
दिनांक २५ जानेवारी, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा येथीळ शासन निर्णयान्वये श्रीमती क.गो.मित्तल पुनर्वसू आयुर्वेद महाविद्यालय, 
TARTS, मुंबई या संस्थेस सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षाच्या लेखा परीक्षित अहवालावर आधारित 
रु.५,११,२०६/- इतक्या अनुदानास खाली दिलेल्या GARNI मंजूरी देण्यात आली आहे :- 
“ मागणी क्रमांक एस -१ 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०२- नागरी आरोग्य सेवा इतर वैद्यक पद्धती - 
१०१- आयुर्वेदिक 
(०४) (०१) - आयुर्वेदिक व युनानी संस्थाकरीता सहाय्यक अनुदाने.देणगी इत्यादी STAM, 
(३६) - सहाय्यक अनुदाने (वेतन) (२२१० १९५७) ” 


२. वरील लेखाशीर्षाऐवजी सुधारित लेखाशीर्ष खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे :- 
“ मागणी क्रमांक एस -१ (अनिवार्य/७०॥गा[60) 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०२- नागरी आरोग्य सेवाइतर वैद्यक पद्धती , 
१०१- आयुर्वेद 
(०४ - आयुर्वेदिकव युनानी संस्थांकरीता सहाय्यक अनुदानेअंशदाने व देणग्या इत्यादी , 
(08) (०१)- आयुर्वेदिक व युनानी संस्थांकरीता सहाय्यक अनुदाने अंशदाने व देणग्या , 
इत्यादी ) (अनिवार्य)२२१० १९५७ 
(३६) - सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ” 


शासन शुध्दीपत्रक क्र. आयुष-२०१८/प्र.क्र.१९१/१८/आयु-२, 


३. तसेच दिनांक २५/०१/२०१९ चे शासन निर्णयामध्ये वाचा मधील अनुक्रमांक ३ मध्ये “संचालक आयुष 
यांचे क्र.आसुंमं./सहा.अनु / गशागुआमअ / २०१६-१७ / आयु-७ (४) / २०१८ / १४७४३, दि.११ सप्टेंबर, 
२०१८ असे नमुद आहे ” व शासन निर्णयातील प्रस्तावना मधील प्रथम परिच्छेदातीळ अंतिम भागात “शेठ 
ताराचंद रामनाथ आयुर्वेद रुग्णालय,पुणे असे नमुद आहे.” याऐवजी “ संचालक आयुष यांचे पत्र क्र.आसंमुं / 
स.अनु / se /श्रीकगौमिआममुं /२०१६-१७/२०१८/आयु७ (३)/१६१११, दि.०५ ऑक्टोबर, २०१८ व श्रीमती 
क.गो.मित्तल पुनर्वसू आयुर्वेद रुग्णालय, मुंबई असे वाचावे.” 


8. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२०१६०६०९०८१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 


. ७ ७ 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Mahai 


rashtra, 
2.5.4.20=2799daf590db9c1313739c735ee1a1 507d65ff767935a37efc0ea830 
14f7080c, 


Moon ear 
(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.संचालक.मुंबई ,आयुष संचालनालय , 
२.सहाय्यक संचालक आयुष.नवी मुंबई , 
३.महाळेखापाल-१ (परीक्षा लेखा / लेखा व अनुज्ञेयता)१.मुंबई ,महाराष्ट्र राज्य , 
४. अधिदान व लेखाधिकारी.मुंबई, 
५.जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे. 
६.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, ठाणे. 
७.वित्त विभाग (व्यय-१३) / (अर्थ-८), मंत्रालय,मुंबई. 
८.कक्ष अधिकारी, अलेप, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई-०१. 
९. प्रभारी प्राचार्य, श्रीमती क.गो.मित्तल पुनर्वसू आयुर्वेद महाविद्यालय, चर्नीरोड,मुंबई 
१०.निवड नस्ती (आयु-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


